नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन 
गौरव पुरस्कार जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५२३ (११)/प्र.क्र. ६३५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य 
विभाग क्र. सांकासं २००५/प्र.क्र. ३८८/सां.का.३, दि. २ मार्च, २००६ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५२२ 
(१३)/प्र.क्र.४००/सां.का.४, दिनांक 22 नोव्हेंबर, २०२२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं 
५६५०, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये रंगभूमीवर उत्कृष्ट कामगिरी 
केलेल्या ज्येष्ठ नाट्य कळाकारास नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुस्कार 
देऊन गौरविण्यात येते. उपर्निर्दिष्ट क्र. 2 च्या शासन निर्णयान्वये नटवर्य प्रभाकर पणशीकर 
रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्काराचे पुरस्कार्थी निवडण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. सन २०२२ व सन २०२३ या वर्षांतील नटवर्य प्रभाकर पणज्ञीकर रंगभूमी 
जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार” समितीने निवड 
केल्यानुसार खालीलप्रमाणे वर्षनिहाय पुरस्कार्थींची नावे या शासन निर्णयान्वये जाहीर 
करण्यात येत आहेत. 


नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार : 


१. श्रीमती सुहासिनी देशपांडे - सन २०२२ 
२. श्री. अशोक समेळ - सन २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५२३ (११)/प्र.क्र. ६३५/सां.का.४ 


प्रत, 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥ीकीघा95॥0॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३१११६१५१४४३९४२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
A N | R OO D H A DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND. 

CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5c0eb8b 1 cd7ff442b98 
S U RYA KA NT 831311214458302, postalCod 10032, st=Maharashti 

serialNumber=0D09B 1312327B281B742D56CD04EE1899269D4FAAF 

88991AC3364BDCC437CF37, -ANIROODHA SURYAKANT 
DESHPANDE eee 

Date: 2023.11.16 16:19:08 +05'30' 

see 
(अनिरुध्द सु.देशपांडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 

२. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव 

३. मा. सभापती/उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 
खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

९. सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 

१०.प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११.उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. 
रोड, मुंबई ३२ 

१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सर्व मान्यवर पुरस्कार्थी (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 

१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१९.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२०.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


